RNINo . MAHBIL /2012/44835 
Regn. No . PCE/ 069/ 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra .gov . in 


PC 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : १९ . ०० 


५३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी यांजकडून 
वाचावे. - ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ ( ३) (क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, रायपूर जंगल कामगार सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील 
अविरोध निकालपत्र , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना /निवडणूक/ रायपूर जंगल कामगार / ४७१ / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , रायपूर जंगल कामगार सहकारी 
सोसायटी लिमिटेड , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४ - १५ ते 
सन २०१९- २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक ( ४) 
अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, रायपूर जंगल कामगार सहकारी सोसायटी लिमिटेड , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे 
९ सदस्यांचे असून ७ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी रायपूर जंगल कामगार सहकारी सोसायटी लिमिटेड , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी रायपूर जंगल कामगार सहकारी सोसायटी लिमिटेड , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचेनिवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कळविलेले आहे 
आणि ते या कार्यालयास दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , रायपूर जंगल 
कामगार सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या पुढील नमूद मतदारसंघातून कार्यकारी मंडळावरील 
मतदारसंघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर पुढील नमूद उमेदवार त्या त्या मतदार 
संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


गावीत देवजी दरजी 


गावीत शिवाजी मोना 


गावीत रेक्या हादड्या 


कामगार सदस्यांचे प्रतिनिधी म्हणून 
क्रियाशील कामगार सदस्य . 
कामगार सदस्यांचे प्रतिनिधी म्हणून 
क्रियाशील कामगार सदस्य . 
कामगार सदस्यांचे प्रतिनिधी म्हणून 
क्रियाशील कामगार सदस्य . 
कामगार सदस्यांचे प्रतिनिधी म्हणून 
क्रियाशील कामगार सदस्य . 
अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी 


गावीत कृष्णा दावजी 


मु . पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बोरविहीर , पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार. 
मु . चौकी, पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . चौकी, पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . जामतलाव , पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


गावीत धनजी मोत्या 


सौ . गावीत तोलुबाई गिऱ्या 


महिला प्रतिनिधी 


सौ वसावे विनाबाई प्रतापसिंग 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती / जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग 


- - 


नवापूर , २५ नोव्हेंबर २०१४. 


५३५ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
(३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी , विसरवाडी-चिंचपाडा माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विसरवाडी , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र, दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना /निवडणूक/विसरवाडी -चिंचपाडा मा. शा .व महा. से. सह . पत ./२४३५/ सन २०१५ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, विसरवाडी 
चिंचपाडा माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, विसरवाडी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या 
कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४- १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीचीपंचवार्षिक निवडणूक दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी 
अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, विसरवाडी -चिंचपाडा माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विसरवाडी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे ११ सदस्यांचे असून ११ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी विसरवाडी-चिंचपाडा माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
विसरवाडी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी विसरवाडी-चिंचपाडा माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , विसरवाडी 
चिंचपाडा माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विसरवाडी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या पुढील 
नमूद मतदारसंघातून कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
पुढील नमूद उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदारसंघ 


अ . क्र . 


पत्ता 


अहिरराव नंदलाल भास्करराव 


गावीत यशवंत जीवल्या 


पाटील अशोक तोंगल 


मन्सुरी असपाक सुजायत 


संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). 
अनुसूचित जाती/ जमाती ( राखीव) 


सोनार सुधाकर हरी 


कुवर सतिश मोतीराम 


विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


वसईकर योगेश चिंतामण 


पाटील महेंद्र रमेश 


इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग ( राखीव ) 


मोरे राजेंद्र महारू 


भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागासप्रवर्ग ( राखीव ). 
महिला ( राखीव ) 


श्रीमती ठाकरे कल्पना नथ्थु 


श्रीमती पाटील अर्चना आनंदराव 


महिला ( राखीव ) 


नवापूर , ३० डिसेंबर २०१४ . 


- ५३६ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क- ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा / तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, बेथेल ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रायंगण , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील अविरोध 
निकालपत्र , दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक/ बेथेल ग्रामीण सह. पत./ २४४० / सन २०१४ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, बेथेल ग्रामीण सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, रायंगण , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४- १५ ते सन २०१९ 
२० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक १७डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक (४) अन्वये जाहीर 
करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बेथेल ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रायंगण, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे ११ 
सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बेथेल ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रायंगण , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बेथेल ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रायंगण , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचेनिवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी कळविलेले आहे आणि 
ते या कार्यालयास दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

___ त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , बेथेल ग्रामीण 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रायंगण , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या पुढील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी मंडळावरील मतदार 
संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर पुढील नमूद उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून 
संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


० 


० 


गावीत जहामू रागा 


- 


गावीत रतिलाल कोमाजी 


w 


राऊत शांताराम जान्या 


ठिंगळे प्रविण धुळजी 


संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्याक्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून) . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
अनुसूचित जाती / जमाती सभासदांसाठी ( राखीव ) 


मु . भोणआमळा, पो . रायंगण , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पाटीलफळी, पो . रायंगण , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
रायंगण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
रायंगण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . मावचीफळी, पो . रायंगण , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पाटीलफळी, पो . रायंगण , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
रायंगण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


e 


वळगी रामचंद्र सखाराम 


वळवी विशाल प्रशांत 


6 


गावीत प्रेरणा सुधाकर 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


. 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी ( राखीव) 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती / 
व विशेष मागासप्रवर्ग ( राखीव). 
महिलांसाठी ( राखीव ) 


गावीत चंद्रलेखाबाई प्रभाकर 


११ 


मावची जयश्रीबाई अशोक 


रायंगण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
रायंगण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


महिलांसाठी ( राखीव ) 


नवापूर , १७ डिसेंबर २०१४ . 


५३७ 


वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ ( ३ ) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, खांडबारा ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खांडबारा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील 
अविरोध निकालपत्र , दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/ निवडणूक / खांडबारा ग्रामीण सह . पत . / २४४६/ सन २०१४. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , खांडबारा ग्रामीण सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, खांडबारा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४ - १५ ते 
सन २०१९- २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक 
४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, खांडबारा ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, खांडबारा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे ११ 
सदस्यांचे असून ११ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी खांडबारा ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खांडबारा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी खांडबारा ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खांडबारा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी कळविलेले आहे आणि 
ते या कार्यालयास दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

___ त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) , नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , खांडबारा 
ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खांडबारा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या पुढील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी मंडळावरील 
मतदारसंघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर पुढील नमूद उमेदवार त्या त्या मतदार 
संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


अग्रवाल राजेंद्रप्रसाद हुसनलाल 


चौधरी सुरेश तोताराम 


चौधरी बाबुलाल तुकाराम 


शेख रऊफ लतीफ 


संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून) . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ) . 
अनुसूचित जाती/ जमाती सभासदांसाठी ( राखीव ) 


पाटील मनोहर भाऊराव 


अरेबियानी हाजीभाई इब्राहिमभाई 


खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खांडबारा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


वळवी अशोक बटेसिंग 


चौधरी प्रकाश रमण 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी ( राखीव ) 


नाईक केसरसिंग धरमदास 


भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
व विशेष मागास प्रवर्ग ( राखीव). 
महिलांसाठी ( राखीव ) 


श्रीमती अग्रवाल सपना वासुदेव 


श्रीमती वळवी सुमन अशोक 


महिलांसाठी ( राखीव) 


नवापूर , १७ डिसेंबर २०१४. 


५३८ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका - प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी , क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंचपाडा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र , दिनांक २३ डिसेंबर २०१४. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/ निवडणूक/ क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले प . ना . सह . पत. / २४५२/ सन २०१४. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, क्रांतिज्योती 
सावित्रीबाई फुले पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंचपाडा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त 
संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४- १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून 
आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचपाडा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे ११ सदस्यांचे असून १० सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचपाडा , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचपाडा , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१४ रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , क्रांतिज्योती 
सावित्रीबाई फुले पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचपाडा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या पुढील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर पुढील नमूद उमेदवार 
त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदारसंघ 


अ . क्र . 


पत्ता 


० 


० 


खलाणे सदाशिव गंगाराम 


पाटील हेमंत रुपचंद 


पाटील गोविंदराव बाबुलाल 


गांगुर्डे राजेंद्रकुमार जयराम 


संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून) . 
अनुसूचित जाती/ जमाती ( राखीव) 


वसावे भिमराव सखाराम 


मु . पो . विसरवाडी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार. 
मु . पो . चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . खोकसा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . बिलगव्हाण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . चिंचपाडा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
जनतापार्क , तिलक रोड , प्लॉ .नं . ५१ , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . विसरवाडी , ता . नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


सोनवणे प्रकाश मुरलीधर 


m 


पिंपळे सुनिल नवल 


6 


शिंपी गणेश गंगाधर 


इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग ( राखीव) 


न्याहळदे कैलास राजधर 


भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग ( राखीव). 
महिला ( राखीव ) 
महिला ( राखीव) 


रिक्त पद 
शिरसाळे देवकाबाई चंद्रा 


११ 


मु . पो . चिंचपाडा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , २३ डिसेंबर २०१४ . 


५३९ 


वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ ( ३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, बिलमांजरे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , बिलमांजरे , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र , दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक/ बिलमांजरे आदि. वि . का ./ २४५८/ सन २०१४. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, बिलमांजरे आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बिलमांजरे , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक 
मंडळाची सन २०१४ - १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा 
निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, बिलमांजरे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बिलमांजरे , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ११ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत ; 

___ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बिलमांजरे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बिलमांजरे , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बिलमांजरे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , बिलमांजरे , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ 
रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३ ) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , बिलमांजरे 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , बिलमांजरे , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदारसंघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 


अ. क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


गावीत बाळू रेशमा 


गावीत शांत्या खंड्या 


गावीत चेमट्या रामजी 


गावीत गिऱ्या नगदया 


गावीत दिनकर हुरजी 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


गावीत मौल्या गिंबा 


मु . विजापूर , पो . गडद , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बिलमांजरे , पो . करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . भवरे , पो . करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . भवरे , पो. करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बिलमांजरे , पो . करंजीखुर्द, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बिलमांजरे , पो . करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बिलमांजरे , पो . करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बिलमांजरे , पो . करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . विजापूर , पो . गडद , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . भवरे , पो. करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . भवरे , पो . करंजीखुर्द , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


वडवाला अब्दुलसमद मुसाजी 


वडवाला इस्माईल मुसाजी 


गावीत इंदालजी रडत्या 


गावीत सुवारता हुरजी 


महिला प्रतिनिधी 


गावीत बालुबाई भोग्या 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


१३ 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग . 


नवापूर , २४ डिसेंबर २०१४. 


- ५४० 


वाचावे . - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

(२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ ( ३ ) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ 

सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी , झामणझर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , झामणझर , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र, दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ . 

__ आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / झामणझर आदि. वि . का ./ २४६४/ सन २०१४. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, झामणझर आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, झामणझर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक 
मंडळाची सन २०१४ - १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा 
निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, झामणझर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , झामणझर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून १० सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी झामणझर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , झामणझर , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; । 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी झामणझर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , झामणझर , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ 
रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) , नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , झामणझर 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , झामणझर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या पुढील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदारसंघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर पुढील नमूद उमेदवार 
त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


गावीत दिनेश रामा 


मावची राया देवजी 


मावची पाल्या नवग्या 


मावची आनाजी कोटवाल 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


मु . खोकरपाडा , पो . खेकडा, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 

खेकडा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


मावची रेवजी रडत्या 


मावची मगन बोदल्या 


सैय्यद एस . एम . 


रिक्त पद 


मावची शांत्या बोदा 


१० 


मावची सुलभी जेठ्या 


महिला प्रतिनिधी 


झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
झामणझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
खेकडा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


११ 


गावीत मिनाक्षी ब्रिजलाल 


महिला प्रतिनिधी 


पद 


- 


१३ 


रिक्त पद 


- TIP 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग . 


नवापूर , २६ डिसेंबर २०१४. 


- ५४१ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ ( ३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा / तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी , सार्वजनिक हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र , दिनांक १६ डिसेंबर २०१४. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक/ सार्व. हाय. व क. महा. कर्म . सह . पत/ २४७० / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सार्वजनिक हायस्कूल 
व कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त 
संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४- १५ ते सन २०१९- २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी अविरोध निवडून 
आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे ११ सदस्यांचे असून ११ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सार्वजनिक हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , 
तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सार्वजनिक हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१४ रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , सार्वजनिक 
हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद 
मतदार संघातून कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
खालील नमूद उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 
अ.क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदारसंघ 

पत्ता 


चव्हाण राजेंद्र मनोहर 


मराठे नारायण नथ्थु 


पाटील संजीवकुमार यशवंत 


शेख आसिफ अहमद अजीज 
अहमद 
शेख शाकीर अहमद कादीर 


थोरात अरुण बाबुराव 


वळवी अनिल मंजी 


संस्थेच्या सभासदांतून सभासदांनी निवडलेले सदस्य जनता पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या सभासदांतून सभासदांनी निवडलेले सदस्य जनता पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या सभासदांतून सभासदांनी निवडलेले सदस्य मंगलदास पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या सभासदांतून सभासदांनी निवडलेले सदस्य जनता पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या सभासदांतून सभासदांनी निवडलेले सदस्य जनता पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या सभासदांतून सभासदांनी निवडलेले सदस्य जनता पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
अनुसूचित जाती / जमाती सभासदांसाठी राखीव जागा लाखाणी पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
इतर मागासवर्गीयांसाठी प्रतिनिधी 

मंगलदास पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती / 

साईनगर , तालुका नवापूर , 
व विशेष मागास प्रवर्ग राखीव 

जिल्हा नंदुरबार . 
महिला प्रतिनिधी राखीव जागा 

शांतीनगर , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
महिला प्रतिनिधी राखीव जागा 

मंगलदास पार्क , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 

___ सुजय भिकन पोटे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


खैरनार कैलास गोरख 


वंजारी वसंत रंभाजी 


१० 


महाले चित्रकला विजय 


११ 


वाघ कल्पना त्र्यंबक 


नवापूर , १६ डिसेंबर २०१४ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून १६९४ 

क्रमांक बी - १ / ४०८१/ १४. - श्री . पी . एच. काळे , जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २८ जुलै २०१४ ते २ ऑगस्ट 
२०१४ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसाची परिवर्तित रजा, दिनांक ३ ऑगस्ट 
२०१४ ( रविवार ) या सुट्टीला जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एच . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री. पी. एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती पी . पी . कर्णिक, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 
__ श्री . पी . एच. काळे , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी. एच. काळे, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे, ८ ऑगस्ट २०१४ . 

- १६९६ 
क्रमांक बी -२/ ४०८२/ १४. - श्री. व्ही . बी . गव्हाणे , २ रे सहदिवाणी । 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ६ जुलै २०१४ ते ८ जुलै २०१४ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१४ 
( २ रा शनिवार ) व दिनांक १० ऑगस्ट २०१४ ( रविवार ) या सुट्टीला जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . बी . गव्हाणे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . बी . गव्हाणे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . कि . आ . बागी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस 
त्यांचे प्रातःकालीन न्यायालयाचे कामकाजासह सोपविण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी. गव्हाणे , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ८ ऑगस्ट २०१४ . 


क्रमांक बी - २/ ४०८५/ १४. - श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांना 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ ते १४ ऑगस्ट २०१४ पावेतो अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१४ ( २ रा शनिवार ) व 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१४ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे प्रातःकालीन न्यायालयाचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 
- रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी . चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेचत्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . जी. चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 

व तसेच त्यांचे प्रातःकालीन न्यायालय, क्रमांक २ चा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. बी . पवार , न्यायाधीश प्रातःकालीन न्यायालय, क्रमांक ३ यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

भालचंद्र दौ . कापडणीस , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
धुळे , ८ ऑगस्ट २०१४ . 

१७१५ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

क्रमांक कार्यव्य / रजा /१०२ / २०१४ . - श्री . एम . व्ही. फडे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ ते 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
झेंडावंदनाचे कार्यक्रमानंतर ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . व्ही . फडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . व्ही . फडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन. ए. गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
नेवासा यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


- 


- १६९७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


११ 


श्री . एम. व्ही . फडे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १९ ऑगस्ट २०१४ . 


१७१६ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४२/ २०१४. - श्री . एस. एस . जगताप , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०१४ व दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस . जगताप यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस . जगताप, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , । 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत आला होता . 

श्री. एस. एस. जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अ. ज . ख्वाजा, 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, 

__ अहमदनगर . 
अहमदनगर , १९ ऑगस्ट २०१४ . 


सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम 
३७ ( १), ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७२०७/ 
२०१४ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये इकडेस विनंती केली आहे . 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे . 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

(ड ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे; 
___ (फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे. 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 

( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 
__ प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०१४ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दुर्वाचनीय , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
अहमदनगर , २२ ऑगस्ट २०१४ . 

अहमदनगर . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून ३९१ 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब- १/ २६११/ २०१४. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७२०७/ २०१४ , दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०१४ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात वीज भारनियमन , 
महागाई तसेच पाणी प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनांचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू आहेत . संपूर्ण राज्यभरात सध्या धनगर समाजाच्यावतीने 
आरक्षण मागणी करिता आंदोलने चालू आहेत. तसेच दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी पोळा सण व दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजीपासून गणेशोत्सवास 
सुरुवात होत आहे . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या 
हद्दीत दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल - १/ १४२९ / २०१४. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४/ ३७ (१),( ३)/ ४४८६/ 
२०१४ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने , धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. धनगर / वडार व इतर समाजातील 
लोकांचे अनुसूचित जमातीत आरक्षणाविषयी विविध प्रकारचे आंदोलन 
चालू आहेत. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू 
आहे . हिंदू -मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १७ ऑगस्ट २०१४ चे सकाळी ०० . ०० ते दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ ( १),(३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक 
ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता रहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे; 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
( ड ) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजवणे ; 

( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इ . करीता 
मनाई करीत आहे . 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण , धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जितेंद्र काकुस्ते, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 
नाशिक , १९ ऑगस्ट २०१४ . 

१७०३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिने/ प्र - १/ ओम साई/ ग्रा . बि . शे./ नोंदणी/ ११७५ / सन २०१४ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर यांचेद्वारे 
जाहीर करण्यात येते की , ओम साई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, कुकाणा, तालुका नेवासा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम ५ (३) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एनएसए/ आरएसआर / (सीआर)/ ३४३९/ 
सन २०१४, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था आहे . 
नेवासा, १४ ऑगस्ट २०१४. 


१७०४ 


आदेश 
क्रमांक सनिने/ वि - ३/ क . १०२/ अं. आ ./ १२४१/ सन २०१४ . - मी, दिलीप 
तिजोरे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नेवासा , जिल्हा अहमदनगर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये भैरवनाथ सहकारी ग्राहक 
भांडार मर्यादित, वडाळा बहिरोबा, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/सीओएन/ ९५५, दिनांक २६ मार्च १९९७ 
ही संस्था कायदा , नियम व उपविधीप्रमाणे कामकाज करीत नसल्याने व 
तिचे कामकाज बंद असल्याने संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम आदेश 
देत आहे . सदर आदेशाबाबत आपले काही लेखी, तोंडी म्हणणे असल्यास 
या आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत वा दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता उपस्थित राहून सादर करावे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . आर. बी . वाघमोडे , सहकार अधिकारी , श्रेणी- २ यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


१३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नेवासा , १९ ऑगस्ट २०१४ . 


१७०५ 


आदेश 
क्रमांक सनिने / वि - ३/ क . १०२/ अं . आ ./ १२४८ / सन २०१४ . - मी ,दिलीप 
तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, भेंडा बु., तालुका नेवासा , 
जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनओ/पीआरडी/( आय)/ 
२७५३ / सन ९९ , दिनांक १२ ऑगस्ट १९९९ ही संस्था कायदा, नियम व 
उपविधीप्रमाणे कामकाज करीत नसल्याने व तिचे कामकाज बंद असल्याने 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम आदेश देत आहे . सदर आदेशाबाबत 
आपले काही लेखी, तोंडी म्हणणे असल्यास या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्याचे आत वा दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११. ०० 
वाजता उपस्थित राहून सादर करावे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पहाण्यासाठी 
श्री . जी . ए. विखे, सहायक सहकार अधिकारी यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

दिलीप तिजोरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नेवासा , 

जिल्हा अहमदनगर 
नेवासा, १९ ऑगस्ट २०१४. 

१७११ 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि - १/ जीवनशांती हौ . सो ./ क. २१/ नों . रद्द/ आदेश/ ३७१२/ सन 
२०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , गोपाळ मावळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये 
जीवनशांती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एचएसजी/(टीओ)/ ११५५/ सन १९८० , दिनांक १७ एप्रिल 
१९८० ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

गोपाळ मावळे, 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , 

नाशिक तालुका, नाशिक . 
नाशिक , २६ ऑगस्ट २०१४ . 

३०८९ 


वाचावे .-(१) कार्यालयाची जा.क्र . दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ ची नोटीस. 

( २) या कार्यालयाचे जा . क्र . दिनांक ३ नोव्हेंबर १९९९ चा मध्यंतरीय 
आदेश. 

आदेश 
क्रमांक एफ( डी)/ एएनआर/ पीआरडी/ आय- ५/विलो/ सन १९९९. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संतोष पाटील, उपनिबंधक , सह . संस्था , 
नगर तालुका, अहमदनगर असा आदेश देतो की , संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
संस्थेस दिलेला मध्यंतरीय आदेश विलोपित करण्यात आला आहे . 

संतोष पाटील, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नगर तालुका , 

जिल्हा अहमदनगर 
अहमदनगर , २४ डिसेंबर १९९९ . 

1746 
BY DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

ORDER 
No . EST /5523 /2014 . - Earned leave for five days 
with effect from 26th August 2014 to 30th August 
2014 prefix holidays falling on 23rd August 2014 to 
25th August 2014 and suffix Sunday falling on 31st 
August 2014 with permission to leave headquarters 
with effect from 23rd August 2014 to 1st September 
2014 before office hours is hereby granted to Shri. 
V . B . Gulve-Patil, Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 

Charge during the absence of Shri. V . B . Gulve 
Patil, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon alongwith the 
charge of morning court shall remain with Shri. 
S . B . Dige , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Shri . V . B . Gulve - Patil would have continued to 
officiate in the post of Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Pimpalgaon if he had not proceeded on leave for 
the period from 26th August 2014 to 30th August 
2014. 
Nashik , 22nd August 2014 . 


1747 


ORDER 
No. EST/ 5534/ 2014. - Earned leave for three 
days with effect from 26th August 2014 to 28th 
August 2014 prefix holidays falling on 23rd August 
2014 to 25th August 2014 and suffix holiday falling 
on 29th August 2014 with permission to leave 
headquarters with effect from 22nd August 2014 
after office hours to 30th August 2014 before office 
hours is hereby granted to Shri . A . D . Thorat, Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 
Class , Yeola . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २० , २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 


Charge during the absence of Shri. A . D . Thorat, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Yeola alongwith the charge of evening 
court shall remain with Shri. A . R . Kalhapure , Joint 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Yeola . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . A . D . Thorat would have continued to officiate 
in the post of Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Yeola if he had not 
proceeded on leave for the period from 26th August 
2014 to 28th August 2014 . 
Nashik, 21st August 2014 . 

– 1748 

ORDER 
No. EST/5590 / 2014 . - Commuted leave for three 
days with effect from 14th August 2014 to 16th 
August 2014 suffix holidays falling on 17th August 
2014 and 18th August 2014 is hereby granted as 
an ex -post- facto sanction to Shri. J. C . Shirsale , 
Extra Joint Ad -hoc District Judge and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. J. C . Shirsale , 
Extra Joint Adhoc District Judge and Additional 
Sessions Judge , Nashik remained with Shri. K . K . 
Tantrapale , Extra Joint Adhoc District Judge and 
Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 
14th August 2014 to 16th August 2014 . 

And with effect from 17th August 2014 and 18th 
August 2014 remained with Shri. V . A . 
Daulatabadkar, District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that 
Shri. J. C . Shirsale would have continued to officiate 
in the post of Extra JointAdhoc District Judge and 
Additional Sessions Judge , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 14th August 
2014 to 16th August 2014 . 
Nashik , 26th August 2014 . 


Charge during the absence of Smt. J . G . 
Punawala , 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , FirstClass , Nashik remain with 
Shri. K . M . Vasave , Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Smt. J. G . Punawala would have continued to 
officiate in the post of 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and JudicialMagistrate , First Class , Nashik 
if she had not proceeded on leave for the period 
from 26th August 2014 to 28th August 2014 . 
Nashik , 26th August 2014 . 

1750 

ORDER 
No. EST/5542 / 2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 20th August 2014 to 22nd 
August 2014 suffix holidays falling on 23rd August 
2014 to 25th August 2014 is hereby granted to Shri. 
J. C . Dhengale , Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. J. C . 
Dhengale , Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik shall remain 
with SHri . A . D . Warman , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri. J . C . Dhengale would have continued to 
officiate in the post of Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
if he had not proceeded on leave for the period from 
20th August 2014 to 22nd August 2014 . 
Nashik , 26th August 2014 . 

— 1751 

ORDER 
No . EST /5543 /2014 . - Commuted leave for two 
days i.e . on 19th August 2014 to 20th August 2014 
prefix holidays falling on 17th August 2014 and 18th 
August 2014 is hereby granted as an ex -post- facto 
sanction to Shri. K . K . Tantrapale , Extra Joint Ad 
hoc District Judge and Additional Sessions Judge , 
Nashik 

Charge during the absence of Shri . K . K . 
Tantrapale , Extra Joint Adhoc District Judge and 
Additional Sessions Judge , Nashik remained with 
Shri. J. C . Shirsale , Extra Joint Adhoc District Judge 
and Additional Sessions Judge , Nashik from 19th 
August 2014 to 20th August 2014 . 

And with effect from 17th August 2014 and 18th 
August 2014 remained with Shri . V . A . 
Daulatabadkar, District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


– 1749 


ORDER 
No. EST/5541/ 2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 26th August 2014 to 28th 
August 2014 prefix holidays falling on 23rd August 
2014 to 25th August 2014 and suffix holiday falling 
on 29th August 2014 with permission to leave 
headquarters with effect from 24th August 2014 
after office hours to 30th August 2014 before office 
hours is hereby granted to Smt. J. G . Punawala , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३० , शके १९३७ 


१५ 


Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri. K . K . Tantrapale would have continued to 
officiate in the post of Extra Joint Adhoc District 
Judge and Additional Sessions Judge , Nashik if he 
had not proceeded on leave for the period from 19th 
August 2014 to 20th August 2014 . 
Nashik , 26th August 2014 . 

— 1752 

ORDER 
No. EST /5584 /2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 30th July 2014 to 1stAugust 
2014 prefix holidays falling on 29th July 2014 with 
permission to leave headquarters with effect from 
28th July 2014 after office hours to 2nd August 2014 
before office hours is hereby granted to Shri. V . A . 
Daulatabadkar, District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. V . A . 
Daulatabadkar, District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik alongwith the charge of 
evening court shall remain with Shri. S . C . Magre , 
District Judge - 5 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 28th July 2014 after office 
hours to 29th July 2014 and 31st July 2014 to 2nd 
August 2014 before office hours . 

And on 30th July 2014 remained with Smt. P . M . 
Chouhan , District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . V . A . Daulatabadkarwould have continued to 
officiate in the post of District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik if he had not proceeded 
on leave for the period from 30th July 2014 to 1st 
August 2014 
Nashik , 26th August 2014 . 

— 1753 

ORDER 
No. EST/5585 / 2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 31th July 2014 to 2nd August 
2014 suffix Sunday falling on 3rd August 2014 with 
permission to leave headquarters with effect from 
30th July 2014 after office hours to 4th August 2014 
before office hours is hereby granted to Shri . R . R . 
Hastekar, Joint Civil Judge , Senior Division ,Niphad . 

Charge during the absence of Shri. R . R . 
Hastekar, Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad 
remained with Shri. S . G . Adake, Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri. R . R . Hastekar would have continued to 
officiate in the post of Joint Civil Judge , Senior 


Division , Niphad if he had not proceeded on leave 
for the period from 31st July 2014 to 2nd August 
2014 . 
Nashik , 26th August 2014 . 

– 1754 

ORDER 
No. EST/5601/2014 . - Earned leave for five days 
with effect from 1st September 2014 to 5th 
September 2014 prefix Sunday falling on 31st 
August 2014 with permission to leave headquarters 
with effect from 30th August 2014 after office hours 
to 6th September 2014 before office hours is hereby 
granted to Shri. P . A . Sane , 4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 

Charge during the absence of Shri. P . A . Sane, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik remain with Shri. P . 
B . Lokhande , 5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Shri. P . A . Sane would have continued to officiate in 
the post of 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik if he had 
not proceeded on leave for the period from 1st 
September 2014 to 5th September 2014 . 
Nashik , 27th August 2014 . 

— 1755 

ORDER 
No . EST/5602/2014 . - Commuted leave for four 
days with effect from 19th August 2014 to 22nd 
August 2014 prefix holidays falling on 17th August 
2014 and 18th August 2014 and suffix holidays falling 
on 23rd August 2014 to 24th August 2014 with 
permission to leave headquarters with effect from 
17th August 2014 after office hours to 25th August 
2014 before office hours is hereby granted as an 
ex-post- facto sanction to Smt. U . L . Joshi, Civil 
Judge , Senior Division , Nashik . 

Charge during the absence of Smt. U . L . Joshi, 
Civil Judge, Senior Division , Nashik remained with 
Shri. A . S . Bhagwat, Joint Civil Judge, Senior 
Division , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Smt. U . L . Joshiwould have continued to officiate 
in the post of Civil Judge , Senior Division , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period from 
19th August 2014 to 22nd August 2014 . 

ANAND D . KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 27th August 2014 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १४ - २०, २०१५ / वैशाख २४ - ३०, शके १९३७ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून ३९१ 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कार्या/ डीसी-९ - ब-१/ १६५ / २०१५. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ८४१/ २०१५, दिनांक 
२७ जानेवारी २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात तसेच पाणी प्रश्न 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनांचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 
अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पोट-निवडणूक दिनांक २८ जानेवारी 
२०१५ रोजी असून दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी मतमोजणी आहे . 

वरीलपार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या 
हद्दीत दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ८४१ / 
२०१५, दिनांक २७ जानेवारी २०१५ अन्वये इकडेस विनंती केली आहे . 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) , (३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे . 

( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे . 


( ड) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 

( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणेकिंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 

( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका. 

( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती . 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दुर्वाचनीय, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
अहमदनगर , २७ जानेवारी २०१५ . 

अहमदनगर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


